केंद्र पुरस्कृत “National Cybercrime Helpline 
number १९३०” या योजनेच्या निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनाकरिता PFMS (Public 
Financial Management System) साठी 
Single Nodal Agency (SNA) यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9४/विशा-३अ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
तारीख: २५ जुले २०२३. 


संदर्भ :- 
१) वित्त मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन,दि.१६.०२.२०२३. 
२) गृह मंत्रालय ,भारत सरकार, नवी दिल्ली, यांचे कार्यालयीन ज्ञापन,दि.३१.३.२०२३ 
३) वित्त विभाग, शासन पत्र क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५(भाग-१)कोषा प्रशा-४ 
दि. १६.०३.२०२३ 
8) शासन निर्णय सम क्र दि. २६.०६.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक १६.०२.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश 
दिलेले आहेत. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक १६.०२.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन 
ज्ञापनाच्या अनुषंगाने वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक १६.०३.२०२३ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) 
याबाबतच्या सुधारित सुचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 


२. सुधारित कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एका Single 
Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र Single Nodal Bank 
Account उघडण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिनांक १६.०३.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
निर्गमित केलेल्या आहेत. तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये विशञा-३(अ) कार्यासनांतर्गत 
राबविण्यात येणा-या “National Cybercrime Helpline number १९३०” योजनांबाबत Single Nodal 
Agency (SNA) ची नेमणूक करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.७४/विठा-३अ 


शासन निर्णय:- 

सुधारित कार्यपध्दतीनुसार केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एका Single Nodal 
Agency (SNA) ची नेमणूक करुन योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 971918 Nodal Bank 
Account उघडण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिनांक १६.०३.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने, विशा-३(अ) गृह विभाग या कार्यासनांतर्गत येणाऱ्या योजनांबाबत 
पुढीलप्रमाणे 97918 Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करण्यात येत आहे. 


Sr. | Name of the Govt. | Name of Central share State Share | Single Nodal Agency 
‘i of India scheme the scheme | and CRC Code and CRC (SNA) 
0. 
in the State Code 
| National शि Central share = Deputy Secretary/Joint 
Cybercrime १००% Secretary, 


Helpline number : 
Special-3(A) 


१९३० 
CRC Code Home Department, 
(२०५५५ 209) Mantralaya, Mumbai-32 
2. सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२५१२१६५७६१२९ असा आहे.श्ासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by १५-1४ KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
RAHUL VAY 
2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb37 1¢c432c67afaec7daSaad9 
28d966ad4270c6a4f1ac39, postalCode=400032, 
Maharashtra, 


st=Mal J 
serialNumber=31493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA037 
6623C7F6C38C3B848BFBE06685A219, cn=RAHUL VUAY 
KULKARNI 


(राहुल कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (fears), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स). महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.७४/विठा-३अ 


८. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, म व वा अप्र. वि., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती (विशा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


